भा.प्र.से. परिविक्षाधिन अधिकारी-२०२२ 
या तुकडीतील अधिकाऱ्यासाठी ०१ 
सहायक जिल्हाधिकारी अधिसंख्य पद 
निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः पदनि-२०२३/प्र. क्र.१४६/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- १७ ऑक्टोबर,२०२३. 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि.२०/२/२०१६. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टीआरएन-१०२३/प्र.क्र.१२७/२०२३/दहा, दि.२५/०९/२०२३. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२२ च्या तुकडीतील परिविक्षाधीन भारतीय प्रशासन सेवेमधील श्री. कुडाल जेन, 
परिविक्षाधीन भाप्रसे यांची कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या दि.०४/०९/२०२३ रोजीच्या 
अधिसूचनेन्वये आंध्रप्रदेश संवर्गातून महाराष्ट्र संवर्गात संवर्ग बदलाने नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. agar जेन, यांचा परिविक्षा कालावधी हा दिनांक २९/०८/२०२२ ते दिनांक 
२८/०८/२०२४ असा असून ते दिनांक २५/०९/२०२३ (म. पु.) रोजी महाराष्ट्र संवर्गात रुजू झाले 
आहेत. 
२. भारतीय प्रशासन सेवेमधील उक्त अधिका-यांच्या जिल्हा प्रशिक्षणासाठी नागपूर जिल्ह्यात 
सहायक जिल्हाधिकारी पदावर पदस्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यास्तव, 
नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या आस्थापनेवर दि.२५/०९/२०२३ ते दि.२८/०८/२०२४ या 
कालावधीसाठी सहायक जिल्हाधिकारी हे अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे.- 


अ.क्र. भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांचे | जिल्हा प्रशिक्षणासाठी परिविक्षाधीन कालावधी 
नाव प्रस्तावित जिल्हा 
| 9 | श्री. pares जैन नागपूर दि.२५/०९/२०२३ ते दि.२८/०८/२०२४ 


२. सदर पदास शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशानुसार महागाई भत्ता व इतर भत्ते 
अनुज्ञेय राहतील. 

३. सदर अधिसंख्य सहाय्यक जिल्हाधिकारी या अधिसंख्य पदाबाबत होणारा खर्च " 
मागणी क्र. सी-१-२०५३ -जिल्हा प्रशासन (००) ०९३ जिल्हा आस्थापना (०१) (०५) आयुक्‍त 
नागपूर (२०५३ ०१०८), बाब क्र.०१ वेतन " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर 
अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२३/प्र. क्र.१४६/ई-८ 


४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/ 
वित्तीय सुधारणा-१, दि.२० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"/""/.॥॥0/५9॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३१०१७१५३३०५७२१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 


A DN: c=IN, o=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
S H RI R M FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9da0e03bd84c1e17d78ad320814d003 1 50fbf7d2abd36f92 
4e5705145bf0e270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DATTATRAYA YA DAV serialNumber=50CBOCE4CC4FE54C74F42B860354E86ECO0B3B36F5 


F215C9F7658E611006A200, cn=SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 
Date: 2023.10.17 15:35:30 +05'30' 


(श्रीराम यादव) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
२) जिल्हाधिकारी, नागपूर 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
५) उप सचिव, कार्यासन १०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 


६) उप सचिव, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
७) उप सचिव/ सह सचिव (कार्यासन ब-१/ई-१) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवड नस्ती, (कार्यासन ई-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


